RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ९७] 


शुक्रवार , ऑगस्ट २३, २०१ ९ / भाद्र १, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक २१६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


२ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

मत्स्यआ-२०१६/ प्र.क्र .१५२/ पदुम - १२. — भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि यासंबंधीत अस्तित्वात असलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे 
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय सेवेतील 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, अभिरक्षक , प्रशिक्षण व विस्तार अधिकारी, गट- ब ( तांत्रिक ) ( राजपत्रित ) 
पदाच्या सेवा भरतीचे विनियम करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . या नियमांना मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी , मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, अभिरक्षक , प्रशिक्षण व विस्तार अधिकारी, गट 
ब ( तांत्रिक ) ( राजपत्रित ) पदाचे सेवाप्रवेश नियम , २०१९ असे संबोधण्यात यावे . 

या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) आयुक्तालय ” याचा अर्थ कृषि , 

याचा अर्थ कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय , 

( ख ) “ पदवी ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी, 
(ग ) “ विभाग ” याचा अर्थ कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

( घ ) शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन . 
३ . मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी , अभिरक्षक , प्रशिक्षण व विस्तार अधिकारी, गट -ब ( तांत्रिक ) 
( राजपत्रित ) या पदावरील नेमणुका खालील मार्गाने करण्यात येतील : 

( अ ) सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी , गट- क ( तांत्रिक ) ( अराजपत्रित ) हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान ३ 
वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्तींमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने , 


भाग चार - अ - २१६-१ 


( १ ) 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २३, २०१९ / भाद्र १, शके १ ९ ४१ 


5. Appointment to the post by promotion and nomination shallbemade in the ratio of 50:50 . 


6. A person appointed to the post shall be required to pass the examinations in Hindi and Marathi 
languages , according to the rules made in that behalf , unless he has been already passed , or has been 
exempted from passing those examinations. 


7. A person appointed to the post shallpossess a certificate in computer operation as prescribed by 
the Directorate of Information Technology , Government of Maharashtra , from time to time. 


8. A person appointed to the post shall be liable for transfer anywhere in the State of Maharashtra . 


By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra . 


ANOOP KUMAR , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


